आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ साठी जिल्हा वार्षिक 
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत निधी वितरण 
मागणी क्र.टी-९ व टी-१०. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. 03 / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १० एप्रिल, २०२३. 


प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागामार्फत 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून 
दिल्यानुसार आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेंतर्गत बाब क्र.१- 
वेतन याकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या १०%, २-मजुरी याकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या 4% 
व १०-कंत्राटी सेवा याकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या ५% निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेंतर्गत” मागणी क्र.टी-९ व 
टी-१० खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद जिल्ह्यांकरीता बाब क्र.१-वेतन 
याकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या १० %, २-मजुरी याकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या ५% व 
१०-कंत्राटी सेवा याकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या ५ % इतका निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी 
यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधिता मार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील तरतुदी व सर्व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१११७२८५३०४२४ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO ?५//॥॥ 
K | R A N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
harash’ 

2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296205b9a874 
6383 1a2beeaQbeScb381a34 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB11E7 
2524420, 

jalNumber=344DE3FF07B9439DD1 1CAF728255AS5EB 
OAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, cn=KI 
KISANRAO PAWAR 


Date: 2023.04.11 18:10:18 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 


८. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 


१०, 
११, 
१२. 


सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१३. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
१४. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०३/कार्यासन-६, दि.१० एप्रिल, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट | सन २०२३-२४ | याशासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र अर्थसंकल्पित | निर्णया अन्वये 
तरतूद निधी वितरण 
ea 2 3 Lose ol षु & 
(रू. हजारात) 
मागणी क्रमांक टी-९ (महसुली) 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, यावरील महसुली खर्च 
०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(३१जिल्हा योजना 
। (३१) (०३) जिल्हा ठाणे ०१-वेतन १६००० १६००.०० | जिल्हाधिकारी, ठाणे 
(२२२५ ई०७१) ०२ मजुरी ११३२ ८६.२८ 
१०-कंत्राटी सेवा ७१६ ३५.८० 
एकूण १७८५५ १६९२.७५ 
२ | (39) (92) जिल्हा पुणे ०२ -मजुरी ९६२७ ४८१.३५ जिल्हाधिकारी, पुणे 
(२२२५ £993) एकूण ९६२७ ४८१.३५ 
३ | (39) (92) जिल्हा नाशिक ०१-वेतन ९३००० ९३००.०० | जिल्हाधिकारी, नाशिक 
(२२२५ ई१६९) ०२-मजुरी 919420 Vise 06 
१०-कंत्राटी सेवा ४००० २०० 
एकूण ११४५२० १०३७६.०० 
४ | (३१) (१३) जिल्हा धुळे ०१-वेतन १२९४० १२९४.०० | जिल्हाधिकारी, धुळे 
(२२२५ ई१७८) ०२ मजुरी १५२७४ वं 
१०-कंत्राटी सेवा ९१६ ४५.८ 
एकूण २९८३० २१३८.५० 
५ | (39) (१४ जिल्हा जळगाव ०१-वेतन 3६०० ३६०.०० | जिल्हाधिकारी, जळगाव 
(2224 ई१८७) ०२ मजुरी वत Worse 
१०-कंत्राटी सेवा 900 | ५.०० 
एकूण १२७०० ८१५.०० 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०३/कार्यासन-६, दि.१० एप्रिल, 2023 सोबतचे विवरणपत्र 


अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट | सन २०२३-२४ | याशासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र अर्थसंकल्पित | निर्णया अन्वये 
तरतूद निधी वितरण 
ey २ ३ | 8 षु & 
& | (39) (१५) जिल्हा ०१-वेतन ९९०० ९९०.०० जिल्हाधिकारी, 
अहमदनगर (२२२५ ई१९६) ०२ मजुरी Gio Sao अहमदनगर 
१०-कंत्राटी सेवा ८०० ४०.०० 
एकूण १६३६० १३१३.०० 
७ । (३१) (१६) जिल्हा नंदुरबार ०१-वेतन १३२०० १३२०.०० | जिल्हाधिकारी, नंदुरबार 
(२२२५ ई२०२) ०२. मजुरी ना न 
१०-कंत्राटी सेवा १८५० ९२.५० 
एकूण ९३०५० ५३१२.५० 
८ । (३१) Qo) जिल्हा नांदेड ०१-वेतन ५५०० ५५०.०० | जिल्हाधिकारी, नांदेड 
(२२२५ ई२४९) ०२-मजुरी ४१६० २०८.०० 
एकूण ९६६० ७५८.०० 
९ | (३१) (२४ जिल्हा हिंगोली 094_aq4 ७००० ७००.०० | जिल्हाधिकारी, हिंगोली 
(२२२५ ई२८५) ०२ मजुरी ह मकता 
एकूण १३००० १०००.०० 
| ० | (39) (24) जिल्हा नागपूर ०१-वेतन ३५०० 340,00 | जिल्हाधिकारी, नागपूर 
(२२२५ ई२९४) ०२ मजुरी १०३६३७ १८१८ 
एकूण १०७१३७ ५५३१.८५ 
| १ | (३१) (२६) जिल्हा वर्धा ०२-मजुरी १००० ५०.०० | जिल्हाधिकारी, वर्धा 
(२२२५ई३०२) एकूण १००० ५०.०० 
(३१) (२७ जिल्हा भंडारा ०१-वेतन ६२०० ६२०.०० जिल्हाधिकारी, 
१२ | (२२२५ ई३११) १०-कंत्राटी सेवा १९० ९.५० गडात 
एकूण ६३९० ६२९.५० 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०३/कार्यासन-६, दि.१० एप्रिल, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट | सन २०२३-२४ | याशासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र अर्थसंकल्पित | निर्णया अन्वये 
तरतूद निधी वितरण 
ee 2 3 za षु ६ 
१३ | (३१) (२८) जिल्हा चंद्रपूर ०१-वेतन ३०००० ३०००.०० जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३२९) या त eas चंद्रपूर 
१०-कंत्राटी सेवा ५१५० २५७.५० 
एकूण ५२९४० ४१४७.०० 
१४ | (३१) (२९) जिल्हा व-वेतंन ३०८५६ उवर क जिल्हाधिकारी, 
गडचिरोली (२२२५ ई३३८) गडचिरोली 
०२-मजुरी २८३१५ १४१५.७५ 
१०-कंत्राटी सेवा ३१५२० १५७६.०० 
एकूण ९०६९१ ६०७७.३५ 
१५ | (39) (३०) जिल्हा गोंदिया 2a 555 Saas जिल्हाधिकारी, गोंदिया 
(2224 ई३४७ 
०२-मजुरी २४४० १२२.०० 
१०-कंत्राटी सेवा १५५५ ७७.७५ 
एकूण ६५९५ ४५९.७५ 
१६ । (३१) (३१) जिल्हा अमरावती ०१-वेतन ९५०० ९५०.०० जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३५६) ०२-मजुरी १७९१७ ८९५.८५ अमरावती 
१०-कंत्राटी सेवा १९०० ९५.०० 
एकूण २९३१७ १९४०.८५ 
१७ | (३१) (३३) जिल्हा यवतमाळ | 60१_वेतन २४८६० QWWLE.00 जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३७४) यवतमाळ 
०२-मजुरी २७७० १३८.५० 
१०-कंत्राटी सेवा १००० ५०.०० 
एकूण २८६३० २६७४.५० 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०३/कार्यासन-६, दि.१० एप्रिल, 2023 सोबतचे विवरणपत्र 


अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२३-२४ या शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित । निर्णया अन्वये 
तरतूद निधी वितरण 

es २ ३ | 8 षु ६ 
१८ | (३१) (३६) जिल्हा पालघर ०१-वेतन २३००० २३००.०० जिल्हाधिकारी, 
५ई४ पालघर 

(2224 ई४०९) ०२-मजुरी ae Scans 
१०-कंत्राटी सेवा ३९०० १९५.०० 
एकूण ४५००० ३४००.०० 
एकुण महसुली योजना (वेतन) ६८४३०२) ४८७९७.९० 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०३ / कार्यासन-६, दि.०६ एप्रिळ, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट | सन २०२३-२४ | या शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित | निर्णया अन्वये 
तरतूद निधी वितरण 
ee 2 3 1 ४ | षु ६ 
(रू. हजारात) 


मागणी क्रमांक टी-१० (महसुली) 


४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, यावरील महसुली खर्च 


०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 


७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


(३१जिल्हा योजना 
ee ४२२५१२२५-जिल्हा ठाणे ०२-मजुरी १२०१ ६०.०५ | जिल्हाधिकारी, ठाणे 
२ eae मजुरी जिल्हाधिकारी, 
४२२५१२३४-जिल्हा रायगड ०२- १८००० ९००.०० sania 
३ | ४२२५१२६१-जिल्हा पुणे ०२-मजुरी २००० १००.०० | जिल्हाधिकारी, पुणे 
४ रा वरि मजुरी जिल्हाधिकारी, 
४२२५१३१४-जिल्हा नाशिक ०२- ४४८२० २२४१.०० ae 
५ | ४२२५१३२३-जिल्हा धुळे ०२-मजुरी २८०७६ १४०३.८० | जिल्हाधिकारी, धुळे 
६ eae मजुरी जिल्हाधिकारी, 
४२२५१३३२-जिल्हा जळगाव ०२- ३१५४३ १५७७.१५ जलात 
ह ४२२५१३४१-जिल्हा अहमदनगर ।०२-मजुरी ३६७५ १८३.७५ जिल्हाधिकारी 
i, ¢ प्न डी. 
अहमदनगर 
८ यिल्हा Hears मजुरी जिल्हाधिकारी, 
४२२५१३५२-जिल्हा नंदूरबार ०२- ७०००० ३५००.०० नंदूरबार 
मा जिल्हाधिकारी, 
; ४२२५१३९७-जिल्हा नांदेड ०२-मजुरी ८९६० ४४८.०० नांदेड 
ie हिंगोली जिल्हाधिकारी, 
४२२५१४३२-जिल्हा हिंगोली ०२-मजुरी ५००० २५०.०० हिंगोली 
शि १ जिल्ह नागपूर मजुरी जिल्हाधिकारी, 
४२२५१४४१-जिल्हा नागपूर ०२- ५१६०० २५८०.०० नागपूर 
१२ वंग मजुरी जिल्हाधिकारी, वर्धा 
४२२५१४५९-जिल्हा वर्धा ०२- ८०९० ४०४.५० 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


१२३ ला मजुरी जिल्हाधिकारी, 
४२२५१४६८-जिल्हा भंडारा ०२- १६६ ८.३० तड 
१४ जिल्हा चंद्रपूर मजुरी जिल्हाधिकारी, 
४२२५१४७७-जिल्हा चंद्रपूर ०२- २५०० १२५.०० चंद्रपूर 
१५ जिल्हाधिकारी, 
| ४२२५१४८६-जिल्हा गडचिरोली ०२-मजुरी ११५० ५७.५० nee 
q का जिल्हाधिकारी, 
शे ४२२५१४९५-जिल्हा गोंदिया ०२-मजुरी ३०५७ १५२.८५ गोंदिया 
१७ Risa seat मजुरी जिल्हाधिकारी, 
४२२५१५०१-जिल्हा अमरावती ०२- ८३०० ४१५.०० कील 
१८ जिल्हाधिकारी, 
४२२५१५१२-जिल्हा अकोला ०२-मजुरी १२०५० ६०२.५० — 
WS) ८२२५१५२१-जिल्हा यवतमाळ ०२-मजुरी ३३९८ १६९.९० शिल्हाविकागे, 
- iS = . 
यवतमाळ 
२० जिल्हा बुलढाणा मजुरी जिल्हाधिकारी, 
४२२५१५३९-जिल्हा बुलढाणा ०२- १४४५० ७२२.५० बुलढाणा 
२१ चात मजुरी जिल्हाधिकारी, 
४२२५१५४८-जिल्हा वाशिम ०२- १३९९९ ६९९.९५ वाशिम 
२२ | ६२२५१५५७-जिल्हा पालघर ०२-मजुरी ३३५०० १६७५.०० eee 
= Lag oad . 
पालघर 
एकूण टी-११ ३६५५३७ १८२७६.७५ 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 


kK | R A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a 
87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB1 
1E7252442D, 
serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A 
SEBOAODD495EF82F989931088637D8211C0, 
cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 


Date: 2023.04.11 18:11:42 +05'30' 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


